मागणी क्रमांक झेड एच-५, लेखाशिर्ष ४9०२ ए ०२८. 
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट सरळ खरेदी vada जमीन 
खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणेबाबत. 
(भूसंपादन निधी) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भूसंपा-२०२४/प्र.क्र. १२९/जल-०४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा: १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण-०३/२०१५/प्र.क्र. ३४/अ-२, 
दिनांक १२ मे, २०१५ व ३० सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग, क्र. एलक्यूएन-०१/ २०१७/ प्र.क्र. १२/ अ-२, दिनांक 
२५ जानेवारी, २०१७. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२/०४/२०२३ व ५/०२/२०२४ 
४) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. ४९ / लेशा / 
भूसंपादन निधी / सन २०२३, दिनांक ८/०१/२०२४. 
प्रस्तावना: राज्य एकत्रित निधीच्या लेखाशिर्ष संकेतांक क्रमांक ४७०२ ३८१३ (नवीन लेखाशिर्ष क्र. ४७०२ Aor) 
खाली मंजुर असळेला लघु पाटबंधारे खापरी मौजे दहेगांव (गोंडी) ता. आर्वी जि. वर्धा या योजनेसाठी संपादित 
केलेली जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट सरळ खरेदी पध्दतीने खरेदी करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या 
संदर्भीय शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी, वर्धा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिनांक 
५/०८/२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये दर निश्चिती करुन मूल्यांकन केले आहे. त्यानुषंगाने सदरची जमीन खाजगी 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी शिफारस करण्यात आलेला संदर्भीय क्र. ४ च्या प्रस्तावावर 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय : लघु पाटबंधारे खापरी मौजे दहेगांव (गोंडी) ता. आर्वी जि. वर्धा या योजनेसाठी संपादित 
केलेली जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट सरळ खरेदी पध्दतीने खरेदी करण्यासाठी मागणी विवरणपत्रानुसार 
एकूण रुपये २३५.५९ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी पस्तीस लक्ष एकोणसाठ हजार फक्त) निधी खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 
ओ) या प्रकरणी महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १२ मे,२०१५, ३० सप्टेंबर, २०१५ व २५ जानेवारी, 

२०१७ च्या शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार तसेच ST प्रकरणी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले परिपत्रक 
/ शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निदेशानुसार कार्यवाही करावी. 


ब) या प्रकरणातील थेट खरेदी पध्दतीने जमीन खरेदी करण्याची कार्यवाही विहीत नियमानुसार 
तात्काळ करण्यात यावी. सदर खरेदी प्रक्रियेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 
व जलसंधारण विभाग, नागपूर यांची राहील. त्यांनी याबाबतचा अहवाल विहित मार्गाने शासनास सादर 
करावा. 

क) या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता अन्य स््रोतांकडून निधी उपलब्ध झाला असल्यास याद्वारे 
वितरित करण्यात येत असलेल्या रक्‍कमांचे आहरण अथवा वितरण करण्यात येवू नये, 


शासन निर्णय क्रमांक : भूसंपा-२०२४/प्र.क्र.१२९/जल-४ 

ड) तसेच भूसंपादन प्रयोजनार्थ वरिलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीची गरज 
नसल्यास, हा निधी कोणत्याही परिस्थितीत परस्पर अन्य प्रयोजनार्थ वितरित करण्यात येवू नये, सदर निधी 
तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पीत करावा, 


इ) कोणत्याही लाभार्थ्यास दुहेरी फायदा होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. याद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्‍कम संबधित प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग यांनी आहरित करुन, त्यांचे अधिनस्त संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्वरेने वितरित करावी. 
त्यानुषंगाने होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक झेड एच-५, 
४७०२- लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(००), (१०१), भूपृष्ठ जल 
(०१) लहान पाटबंधारे, 
(०१) (०२) लहान पाटबंधारे योजना, १०१ ते २५० हे.सि. क्षमता (कार्यक्रम) (४७०२ ए ०२८), 
५३, मोठी बांधकामे 


४. वरील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महाळेखाकार कार्यालयास सादर करुन त्याच्या प्रति स्वाक्षरीत 
प्रती अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र नागपूर आणि शासनाला उपलब्ध 
करुन देण्यात याव्यात. 


५. याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद 
व जलसंधारण विभाग यांची राहील व अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र 
नागपूर हे सदर बाबींचे समन्वयक प्राधिकारी राहतील. 


६. प्रस्तुत आदेश, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शाक्‍तींनुसार निर्गमित करण्यात येत असून डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२०१३००२७३०२६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
RAJESH HEMCHAND 
BAGDE 


(31.2. बागडे) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 


—O 


अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर. 

उप जिल्हाधिकारी (भुसंपादन), ल.सि.का., वर्धा. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर. 
महालेखापाल (लेख व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 


a य. ee टे 


£38) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : भूसंपा-२०२४/प्र.क्र.१२९/जल-४ 
७) कक्ष अधिकारी (जल-११), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन (जल-४) 


) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

३) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
) स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फत संबंधीत लघु सिंचन (जलसंधारण) उपविभागीय अभियंता) 
) सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (यांचे स्वीय सहायक) 
) आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


